“ग्रामीण रुग्णालय सौंदड, जि. गोंदिया येथे 
अवैद्यकीय सेवा पुरविण्यात आलेल्या सेवा 
पुरवठा दारांच्या प्रलंबित देयके अदा करण्यास 
प्रशासकीय मान्यत देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.४४ /आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १८ मार्च, २०१९. 


वाचा : 

१) सह संचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये राज्यस्तर, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष- 

३/टे-९/अवैकवधुसे/पुलेमं/ग्रारुसौंदड/९७८-८० /१८ दि.१८.०१.२०१९. 

प्रस्तावना: 

ग्रामीण रुग्णालय, सौंदड जि. गोंदिया येथे अवैद्यकीय सेवा पुरविल्याबाबतचे एक वर्षापेक्षा 
जास्त कालावधीतील रु. ४,८८,१५६/- (कालावधी माहे ऑक्टोंबर,२०१५ ते नोव्हेंबर-२०१७) इतक्या 
रक्कमेची प्रलंबित देयकास लेखापूर्व मंजुरी मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत 
पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय: 

ग्रामीण रुग्णालय des जि. गोंदिया येथे माहे जानेवारी, २०१७ ते नोव्हेंबर, २०१७ या 
कालावधीतील प्रलंबित देयके रु.२,८८,८२०/- (दोन लक्ष अठ्ठयांशी हजार Brest वीस फक्त) इतक्या 
रक्कमेची देयके अदा करण्यास प्रशासकीय मंजुरी देण्यात येत आहे. 

सदर खर्च सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून खालील लेखाशिर्ष 
मधून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
००१ - संचालन व प्रशासन 
००१ (०८) - प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रा.रु.इतका दर्जा वाढविणे. (२२१० ०४१३) 
१०-कंत्राटी सेवा 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.४४/आरोग्य 3 


४. शासन निर्णय, क्रमांक१०-विअप्र-१३.क्र.प्र /३०/२०१३विनियम /, भाग२०१५ ,एप्रिळ १५.दि २- 

चे परिशिष्ट वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ भाग- पहिला, उपविभाग- एक मधील अनुक्रमांक 
६,नियम क्र. ४० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार व त्यात नमुद 
अटीची पुर्तता करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून मंजुरी देण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१६१७१८५७९३१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 

Dinesh Kadam Patil 

DN: CN = Roshani Dinesh Kadam 
Mah 


Roshani 
Dinesh roe OtMaharastie,. 


partment 
:21 


Kad am P ati | Date 20180820 1048 
(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


महालेखापाल-१ / २, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्‍त आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष), मुंबई. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये राज्यस्तर) मुंबई. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, गोंदिया. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी,गोंदिया. 

कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


oc “७ A -0 


o~ 
ae 
न 


one G&G & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


